महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, 
गतिमान व पारदर्शक करणे यासाठी "महाराजस्व 
अभियान" राबविणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- मराअ-२०२२ /प्र.क्र.१६/म-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२३ 


वाचा : १ शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- सुजअ २०१३/प्र.क्र.८३/म-८, 
दि.१८.०७.२०१३, 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- ARTS २०१५/प्र. क्र. ११०/म-५, 
दि.२९.०७.२०१५, 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- मराअ २०१६/प्र. क्र. १४४/म-५, 
दि.०१.०८.२०१६, 
४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- ARIS २०१७/प्र. क्र. १४९/म-५, 
दि.०१.०८.२०१७, 
५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- ARIS २०१८/प्र. क्र. १५०/म-५, 
दि.०१.०८.२०१८. 
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- मराअ २०१९/प्र. क्र. ९५/म-५, 
दि.०१.०८.२०१९. 
७) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- मराअ २०२०/प्र. क्र. २०/म-५, 
दि.०७.०९.२०२०. 
८) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- मराअ २०२१/प्र. क्र. ३४/म-५, 
दि.११.११.२०२१. 
९) शासन पूरकपत्र, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- मराअ २०२१/प्र. क्र. ३४/म-५, 
दि.३१.०१.२०२२. 


प्रस्तावना : 

सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व शोतमजूर यांचा त्यांच्या दैनंदिन कामकाज व विविध प्रश्नांच्या संदर्भात 
महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांशी नियमित संबंध येतो. महाराष्ट्रातील तळागाळातील जनतेस 
पारदर्शक व तंत्रस्नेही सेवा विहित कालमर्यादेत पोचवण्याच्या उद्देशाने राज्यात “महाराजस्व अभियान” 
दरवर्षी राबविले जाते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त मा.पंतप्रधान महोदयांच्या '“सबका साथ, 
सबका विकास'च्या संकल्पनेस अनुसरून हे अभियान प्रत्येक जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर राबवून 
शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने "महसूल प्रशासन 
अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक” करण्याच्या अनुषंगाने यावर्षीही "महाराजस्व 
अभियान" राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराअ-२०२२ /प्र.क्र.१६/म-५ 


शासन निर्णय : 


सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांचे महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न 
सत्वर निकाली काढणे व महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम व गतिमान 
करण्याच्या दृष्टीने "महाराजस्व अभियान" हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम दिनांक २६ जानेवारी, २०२३ ते 
दिनांक ३० एप्रिल,२०२३ या कालावधीत संपुर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. 


(अ) लोकाभिमुख घटक :- 


महाराजस्व अभियानांतर्गत पुढील लोकाभिमुख घटक जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी यांच्या 
नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात यावेत :- 
() एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार 
मंडळनिहाय एक महिन्याचे वर प्रलंबित असलेल्या साध्या व विवादग्रस्त फेरफारांची संख्या 
निश्‍चित करून "फेरफार अदालत" तहसिळ आणि मंडळ स्तरावर आयोजित करण्यात यावी. 
जिल्हाधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी याकामी पर्यवेक्षण ठेऊन नोंदणीकृत व 
अनोंदणीकृत साध्या नोंदी १ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी आणि विवादग्रस्त नोंदी ३ महिन्यांपेक्षा 
अधिक कालावधीसाठी सबळ कारणाशिवाय प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व या कार्यक्रमास 
स्थानिक स्तरावर व्यापक पुर्वप्रसिध्दी देण्यात यावी. 
(याबाबतचा अहवाल प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-१ मध्ये 
संकलित करण्यात यावा.) 
(i) भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करुन गाव 
दप्तर अद्ययावत करणे :- 
खाजगी जमिनींचे भूसंपादन झाल्यानंतरही प्रत्यक्षात कमी-जास्त पत्रक तयार करुन गाव 
दप्तरातील सर्व नोंदी अद्ययावत न केल्यामुळे गाव दप्तरात मूळ मालकांची नावे तशीच रहात असल्याचे व 
काही प्रकरणात त्यातून कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच अकृषिक 
परवानगी/विकसन परवानगी दिल्यानंतरही रस्ते, सुविधा क्षेत्र, खुळी जागा आणि विकसनयोग्य भुखंड 
यांचे स्वतंत्र अधिकार अभिलेख न झाल्याने अवैध हस्तांतरण व्यवहार आणि चुकीच्या अधिकार अभिलेख 
नोंदी होऊन कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होतात. 
हे टाळण्यासाठी यासंदर्भात मोहिम राबविण्याच्या सूचना स्वतंत्र अर्धशासकीय पत्र 
क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५८४/ल-१, दि.०८.१२.२०२२ व दि.१३.०१.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 
त्यानुसार भूसंपादन नियमपुस्तिका आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिकेतील तरतुदीनुसार 
भूसंपादन प्रकरणी निवाडा जाहीर झालेल्या प्रकरणी आणि अकृषिक व विकसन परवानगी दिलेल्या सर्व 
प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करून त्यांचा अंमल गाव नमुना नंबर ७/१२, गट नकाशा यासह इतर 
संबंधित गाव नमून्यात घेतला जाणे आवश्‍यक आहे. 
यासंदर्भात सर्व जिल्हयांच्या भूसंपादन व अकृषिक परवानगी प्रकरणांचा आढावा घेऊन “कमी 
जास्त पत्रके" तयार करण्यावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अचुकपणे निश्चित करावी आणि त्यावर 
कार्यवाहीचे नियोजन करून सर्व नकाशे आणि गाव नमुने अद्ययावत करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराअ-२०२२ /प्र.क्र.१६/म-५ 


(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल-प्रपत्नर अ-२(१) ते अ-२(२) मध्ये 
संकलित करण्यात यावी.) 


(ii) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४२(ब), ४२(क) व ४२(ड) च्या अनुषंगाने प्राधान्याने 


महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४२(ब), ४२(क) व ४२(ड) मध्ये केलेल्या 
सुधारणांच्या अनुषंगाने दिनांक १३ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये त्यामध्ये समाविष्ट होणा-या 
जमिनींच्या भोगवटादारांकडून अकृषिक आकारणीची रक्‍कम भरून घेण्याची आणि त्यानुषंगाने संबंधिताना 
सनद देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. यानुषंगाने या सुधारणेन्वये अंतर्भुत सर्व मिळकत धारकांना 
सनद देण्याच्या अनुषंगाने अकृषिक आकारणी मागणीची नोटीस द्याव्यात आणि अशा अकृषिक 
आकारणीची रक्‍कम भरणा-या मिळकत धारकांना सनद देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. 
(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-३(१) ते अ-३(3) मध्ये 
संकलित करण्यात यावी.) 


(iv) गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते / पाणंद / पांधण / ]ोतरस्ते / शिवाररस्ते/ 
शेतावर जाण्याचे मार्ग मोकळे करणे, तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम 
१४३ आणि मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ च्या कलम-५ अंतर्गत मंजुर वहिवाटीचे रस्ते 
मोकळे/तयार करणे. 


शेतक-यांना त्यांच्या होतावर जाण्यासाठी व शोतातील माल वाहतूक करण्यासाठी अतिक्रमण मुक्‍त 
रस्ते अत्यावःयक आहेत. त्यासाठी गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते / पाणंद/ 
पांधण/ शेत रस्ते/ शिवार रस्ते /शेतावर जाण्याचे मार्ग व शिव रस्ते लोकसहभागाद्वारे मोकळे करुन 
देण्याबाबत सर्व जिल्हयात विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. त्याचप्रमाणे अशा रस्त्यांची मोजणी करून गाव 
नकाझावर व अधिकार अभिलेखात रस्त्यांची नोंद करावी. 
(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल- प्रपत्र-अ_४(१) व अ-४(२) मध्ये 


संकलित करण्यात यावी. 


गाव तिथे स्मश्ञानभूमी/दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात 
यावी. त्याचप्रमाणे अशा स्मशानभूमी व दफनभूमींची मोजणी करून गाव नकाशावर व अधिकार 
अभिलेखात त्याची नोंद करावी. 


(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रगती अहवाल- प्रपत्र-अ-५ मध्ये संकलित 
करण्यात यावी.) 


Vi) लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रचार-प्रसिद्धी तसेच शौक्षणिक 
प्रयोजनासाठीचे दाखले व नागरिकांना द्यावयाच्या सोयी-सुविधा व विविध दाखले जिल्हा, तालुका व 
गावपातळीवर विशेष शिबिरे घेऊन प्रदान करणे :- 


आपले सरकार सेवा केंद्रांवर सर्व विभागांच्या सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. 
सर्वसामान्य जनतेस शैक्षणिक व अन्य कामांकरीता विविध स्वरुपाच्या दाखल्यांची आवश्‍यकता असते. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराअ-२०२२ /प्र.क्र.१६/म-५ 


यासंबंधी प्रक्रिया सुकर करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना लागणा-या प्रमाणपत्रांकरीता सहामाही/वार्षिक 
परिक्षेच्या पुर्वी व सुट्टीच्या दिवशी तसेच सर्वसाधारण जनतेस आवश्यक दाखल्यांसाठी जनतेच्या सोयीच्या 
मध्यवर्ती ठिकाणी जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करून त्याठिकाणी 
दाखल्यांकरीता आवश्‍यक ते अर्ज व कागदपत्रे याबाबत जनतेस माहिती द्यावी व त्याच ठिकाणी अर्ज भरून 
घेऊन विविध दाखले निर्गमित करण्यात यावेत. 

तसेच भटक्या विमुक्त जाती व जमाती व आदिवासी जमातींच्या व्यक्‍तींना विविध प्रकारचे दाखले 
प्रदान करण्यासाठी त्यांचे वास्तव्य असलेल्या ठिकाणी तसेच आदिवासी पाडे, तांडे व वस्तीगणिक शिबिरे 
आयोजित करून दाखले देण्याबाबत विशेष स्वरूपाची मोहीम राबविण्यात यावी. 


(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-६ मध्ये संकलित 
करण्यात यावी.) 


(i) निस्तार पत्रक व वाजिब-उल-अर्ज च्या नोंदी अद्ययावत करणे :- 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये कलम १६१ ते १६६ अंतर्गत निस्तार पत्रक व 
वाजिब-उल-अर्ज च्या नोंदी घेण्याची तरतूद आहे. परंतु ब-याच कालावधीपासून या नोंदी अद्ययावत 
करण्यात आले नसल्याची बाब निर्दडानास आली आहे. त्यामुळे सदर बाबींचा VATA महाराजस्व 
अभियानात करुन मोहीम स्वरुपात निस्तार पत्रक व वाजिब-उल-अर्ज च्या नोंदी अद्ययावत करण्यात 
याव्यात. 

(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-७ मध्ये संकलित 
करण्यात यावी.) 


(vii) सप्टेंबर २०२२ पर्यंतची मोजणी प्रकरणे मार्च २०२३ पर्यंत निकाली काढणे: 


राज्यातील सप्टेंबर २०२२ अखेर प्रलंबित प्रकरणांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून मार्च २०२३ पर्यंत 
प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करण्यात यावा. 


(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-८ मध्ये संकलित 
करण्यात यावी.) 


ई-पीक पाहणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या यडास्वी प्रयोगानंतर खरीप २०२१ हंगामापासून शासनाने 


ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची राज्यव्यापी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या शेतातील 
पीक पाहणीच्या नोंदी गाव नमुना नंबर ७/१२ वर नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा हा प्रकल्प 
क्षेत्रीय स्तरावर राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत चाळू रब्बी हंगामाच्या नोंदी हाक्यतो सर्व 
शेतक-यांकडून करून घेण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहीत करावे व जास्तीत जास्त नोंदी करून घ्याव्यात. 

(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-९(१) मध्ये 
संकलित करण्यात यावी.) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराअ-२०२२ /प्र.क्र.१६/म-५ 


ब) उप विभागीय अधिकारी यांनी घोषणापत्र ४ करणे :- 
अचूक संगणकीकृत गाव नमुना नंबर ७/१२ डेटाबेस साठी 000 (Online Data Correction) मधील 
सर्व अत्यावः्‌यक अहवाल निरंक करून उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या उपविभागातील प्रत्येक 
गावासाठी घोषणापत्र ४ करणे आवश्‍यक असून अभियान कालावधीत हे काम पूर्ण करण्यात यावे. 
(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-९(२) मध्ये 
संकलित करण्यात यावी.) 


क) ई-चावडी प्रणालीची अंमलबजावणी :- 


तलाठी कार्यालयातील सर्व अभिलेखाचे संगणकीकरण करून ऑनलाईन ई-चावडी प्रणाली 
विकसित करण्यात आलेली आहे. राज्यामध्ये ई-चावडी प्रणालीच्या अंमलबजावणीकरीता जमाबंदी 
आयुक्‍त व संचालक भूमी अभिलेख (ANT), पुणे यांच्या पत्र दि.१२.०८.२०२२ अन्वये ई-चावडी प्रणालीमध्ये 
अंतर्भुत होण्यासाठी दफ्तर अद्ययावतीकरणाच्या आठ महत्त्वाच्या बाबी (अष्टसूत्री कामकाज) निश्चित 
करून दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-९(3) व ९(४) मध्ये 
संकलित करण्यात यावी.) 


(0 भूसंपादन अधिनियम, १८९४ भाग-७ अन्वये कंपन्यांकरीता औद्योगिक प्रयोजनाकरीता संपादित 


जमिनींच्या विक्री/वापर बदलाबाबत शासन निर्णय ११.०१.२०१८ व दि.२९.०६.२०२२ नुसार शासन 
परवानगी दिलेल्या प्रकरणी अधिमूल्य वसुलीबाबत सद्यस्थिती :- 


भूसंपादन अधिनियम, १८९४ भाग-७ अन्वये कंपन्यांकरीता औद्योगिक प्रयोजनाकरीता खाजगी 
जमिन संपादित करुन देण्यात आल्या आहेत. सदर अधिनियमातील कलम -४४क* मध्ये पुढीलप्रमाणे 
तरतूद आहे. 

“या भागान्वये ज्या कंपनीसाठी कोणतीही भूमी संपादन करण्यात आली आहे अशी कोणतीही 

कंपनी समुचित शासनाची पूर्वमंजुरी घेतल्याशिवाय, उक्त भूमी किंवा तिचा कोणताही भाग 

याची विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा याद्वारे किंवा अन्यथा हस्तांतरण करण्यास हक्कदार असणार 


नाही.” 


अशा कंपन्यांकरीता औद्योगिक प्रयोजनाकरीता संपादित जमिनीचा धारणाधिकार हा नेहमी वर्ग-२ 
ठेवण्यात यावा. 

सदर जमिनींबाबत झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०१/२०१७/प्र.क्र.११/अ-२, दि.११.०१.२०१८ अन्वये 
“भूसंपादन अधिनियम, १८९४ मधील भाग-सात खाली कंपन्यांसाठी औद्योगिक प्रयोजनासाठी संपादित 
जमिनीच्या विक्रो/ वापर बदल” बाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणामध्ये शासन 
निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५४/अ-२, दि.२९.०६.२०२२ अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर 
धोरणानुसार शासन परवानगी दिलेल्या प्रकरणी अधिमूल्य वसुली होणे तसेच सदर कंपन्यांची अद्ययावत 
सद्यस्थिती उपलब्ध होणे ही उक्त धोरणानुसार शासन महसूलाच्या दृष्टीने महत्वाची बाब आहे. 

सदर जमीनींच्या अधिकार अभिलेख, ७/१२ तसेच मिळकत पत्रीका यावर नोंदी घेण्यात आल्या 
नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे अशा जमिनींबाबत शासन परवानगी न घेता 
त्रयस्थ पक्षाचे हितसंबंध निर्माण करण्यात येतात व न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवतात. पर्यायाने शासनाचे 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराअ-२०२२ /प्र.क्र.१६/म-५ 


महसूलचे नुकसान होते. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता, san जमिनीचे निवाड्यानुसार ७/१२ तसेच 
मिळकत पत्रिकेत नोंद घेण्यात यावी. तसेच शासन निर्णय क्र.जमीन-२०२१/प्र.क्र.१०/ज-१ अ, दिनांक 
१५.०३.२०२१ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार गाव नमूना नंबर क मध्ये भूसंपादीत जमिनींची स्वतंत्रपणे माहिती 
संकलित करण्यात यावी. शासन महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने भूसंपादीत जमिनीचा अभिलेख 
अद्ययावत करण्यात यावेत. 

(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-१०(१) व अ-१०(२) 
मध्ये संकलित करण्यात यावी.) 


(xi) सन २०१६ पासून Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने शासनाने निर्गमित केलेल्या विविध 
शासननिर्णयांच्या फलश्रुतीचा आढावा :- 
परराज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा व निर्गतीबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत, 


महाराष्ट्र राज्यामध्ये वाळूच्या उपलब्धतेचा तुटवडा जाणवत असल्याने राज्यातील वाळूची मागणी 
पूर्ण करण्यासाठी परराज्यातून आयात केलेल्या वाळूची वाहतूक करणे, साठा करणे व त्याची विक्री करणे 
तसेच वाळूचा साठा करण्यासाठीचा अकृषक परवाना यानुषंगाने शासन परिपत्रक क्र.गौखनि- 
०७२०/प्र.क्र.८५/ख-१, दि.०५.०२.२०२१ अन्वये निर्देश देण्यात आलेले आहेत. सदर परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. 

(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-११(अ) मध्ये 
संकलित करण्यात यावी.) 


ब) गौण खनिज ऑनलाईन प्रणाली वापराबाबतची माहिती :- 

महाराष्ट्र राज्यातील अवैध उत्खनन व वाहतुकीला आळा बसण्याकरिता राज्यातील गौण 
खनिजाच्या उत्खनन व वाहतुकीच्या कार्यवाहीला एकसूत्रता येण्यासाठी व त्याचे संनियंत्रण 
करण्याकरिता राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याकरिता केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे महाराष्ट्र 
राज्याने “महाखनिज" संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. यानुषंगाने शासन पत्र क्र.गौखनि- 
१०/०९१५/प्र.क्र.४६३/ख, दि.२६.०७.२०२१ अन्वये निर्देश देण्यात आलेले असून सदर प्रणाली ही दिनांक 
२६.०७.२०२१ पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे. 


या प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या अनुषंगाने प्रणालीवर प्राप्त झालेले अर्ज, त्यावर 
घेतलेले निर्णय, अर्ज प्रलंबित राहण्याची कारणे याबाबतची माहिती सोबत जोडलेल्या नमुन्यात सादर 
करावी. 

(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-११(ब) मध्ये 
संकलित करण्यात यावी.) 


क) (9) सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१ अन्वये कुळकायद्याच्या कलम-६3 मधील सुधारणा: 


शेतकरी नसलेल्या व्यक्‍ती, संस्था, कंपनी यांना विकास आराखडा / प्रादेशिक योजना या मध्ये 
आरक्षित असलेल्या जमिनीवरील, आरक्षण विकसित करण्याकरीता शेतजमिन खरेदी करण्यास मुभा 
दिळेली आहे. तसेच पाच वर्षात जमिनी वापरात आणण्याची अट आहे. ५ वर्षानंतर दरवर्षी २% बिगर 
उपयोजन आकाराचा भरणा करून मुदतवाढ देण्याची तरतुद केली आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराअ-२०२२ /प्र.क्र.१६/म-५ 


सन २०१६ पासून किती व्यक्‍ती, संस्था, कंपनी यांनी विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित 
करण्याकरीता सदर तरतुदीन्वये होतजमीन खरेदी केली आहे. किती प्रकरणात ती वापरात आणली आहे. 
किती ठिकाणी वापर सुरू आहे तसेच किती प्रकरणात वापर सुरू झालेला नाही याबाबत आढावा घेण्यात 
यावा. 

(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-११(क-१ मध्ये 
संकलित करण्यात यावी.) 


(2) कुळ कायद्याच्या कलम ६३ - एक- अमधील सुधारणा 

खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनाकरीता शोतजमिन खरेदी करण्यास १० हेक्‍टर पर्यंत 
जिल्हाधिकारी आणि qo हेक्‍टर पेक्षा अधिक शेतजमिन खरेदी करण्यास विकास आयुक्त (उद्योग) यांची 
पुर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य होती. ती अट रद्द करुन खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमिन 
खरेदी करण्यास राज्यात मुभा दिली आहे. सदर जमीन ५ वर्षात वापरात आणने अनिवार्य केले. ५ वर्षानंतर 
दरवर्षी २% बिगर उपयोजन आकाराचा भरणा करून पुढील ५ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याची तरतुद 
करण्यात आली आहे. 

उक्त तरतुदीन्वये किती व्यक्‍ती/संस्था/कंपनी यांनी होतजमीन खरेदी केली, किती प्रकरणी जमीन 
५ वर्षात वापरात आणली तसेच सन १९९४, २००५ आणि २०१६ च्या सुधारणा पाहता किती प्रकरणी बिगर 
उपयोजन कर याप्रमाणे वसुलीचे आदेश पारित झाले व त्याप्रमाणे वसुली झाली आहे काय याबाबत 
आढावा घेण्यात यावा. खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी झालेल्या किती प्रकरणात 
औद्योगिक वापर सुरू करण्यात आलेला आहे याबाबत माहिती संकलित करण्यात यावी. “विशेष नगर 
प्रकल्प' किंवा “एकात्मिक नगर विकास प्रकल्प' उभारण्यात आला आहे व प्रकल्प सुरू झालेला आहे अशा 
प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात यावा. 

(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-११(क-२) मध्ये 


संकलित करण्यात यावी.) 


पोटहिस्सा, सामिलीकरण, भुसंपादन, रस्ता सेटबॅक इ. कारणामुळे नकाशामध्ये होणाऱ्या 
बदलाबाबत दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा पुरविणे, ही सेवा लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत 
अधिसूचित करण्याबाबत जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे यांनी दि. २३.०४.२०१८ 
रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. त्यानुसार सदरची सेवा ३० दिवसामध्ये पुरविण्याची कालमर्यादा 
निश्चित करण्यात आली आहे. 

पोटहिस्सा, सामिळीकरण, भुसंपादन, रस्ता सेटबॅक इ. बाबतच्या आदेशानुसार करण्यात येणा-या 
मोजणी पश्चात, अभिलळेखासह नकाशामध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच सदर प्रमाणे अभिलेखामध्ये 
दुरुस्ती करून दुरुस्तीसह अद्ययावत THA विहीत कालमर्यादेमध्ये पुरविण्यात यावा. 


(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल- प्रपत्र अ-११(ड) मध्ये 
संकलित करण्यात यावी.) 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराअ-२०२२ /प्र.क्र.१६/म-५ 


(ब) प्रशासकीय घटक:- 
(xi) नाविन्यपूर्ण योजना उपविभाग / तहसिल कार्यालय येथे राबविणे :- 


महाराजस्व अभियानामध्ये कार्यवाही करावयाच्या वरील मुद्यांव्यतिरिक्‍त संबंधित विभागीय आयुक्‍त, 
संबंधित जिल्हाधिकारी, संबंधित उपविभागीय अधिकारी किंवा संबंधित तहसिलदार यांना त्यांचे 
कार्यक्षेत्रामध्ये लोकाभिमुख व लोकोपयोगी इतर कोणताही नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवायचा असल्यास ते या 
वर्षाच्या राजस्व अभियानामध्ये हाती घेऊ शकतात. त्या-त्या भागातील गरज, भौगोलिक परिस्थिती, त्या 
भागानुसार वेगळे महसूली विषय इत्यादी याअंतर्गत welded जाऊ शकतात. यासंदर्भात संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविलेल्या संबंधित नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या अहवालाची 
शासनास माहिती सादर करण्यात यावी. 


(सदर माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रगती अहवाल-प्रपत्र ब-१ मध्ये संकलित 
करण्यात यावी.) 


२. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी वरील दिशानिर्देशांप्रमाणे “महाराजस्व अभियान” 
आपआपल्या जिल्हयांमध्ये जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न 
करावेत आणि या अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा मासिक प्रगती अहवाल 
विभागीय आयुक्‍त यांना सादर करावा. विभागीय आयुक्त यांनी या अभियानाचा नियमितपणे आढावा घेऊन 
मासिक प्रगती अहवाल शासनास सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” व प्रपत्र “ब” मध्ये सादर करावा. 
त्याचप्रमाणे जमाबंदी आयुक्‍त तथा संचालक, भूमि अभिलेख, (महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी स्वतंत्रपणे या 
अभियानांतर्गत त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात होणा-या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन मासिक प्रगती 
अहवाल WAR सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” व प्रपत्र “ब” मध्ये सादर करावा. मासिक 
आढाव्यादरम्यान Key Performance Indicators (KPI) बाबतची माहिती शासनास सादर करण्यात यावी 
व सदर माहितीस माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसिद्धि पत्रकाद्वारे प्रसिद्धि देण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियानात अंतर्भूत विविध 
लोकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांच्या निपटाऱ्यासाठी कालबद्ध मोहीम आखून प्रलंबित कामांचा निपटारा 
करणे आवश्यक आहे. अशा घटकांसाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी घटकनिहाय कालबद्ध कार्यक्रमाची 
रुपरेषा निश्चित करावी व व्यवस्थापन पथकाची स्थापना करून सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना अनुपालनाचे निर्देश 
द्यावेत व याबाबतचे अंमलबजावणीचे संनियत्रण त्यांचे स्तरावर करुन या कार्यक्रमाचा वेळोवेळी आढावा 
घ्यावा व त्याबाबतचा मासिक अहवाल वर नमूद केल्याप्रमाणे विहित केलेल्या सोबतच्या विवरणपत्रात 
शासनास नियमितपणे सादर करावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराअ-२०२२ /प्र.क्र.१६/म-५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२५१७४३५२०३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN NANDKISHOR : 
KAREER 


(डॉ.नितिन करीर) 
अपर मुख्य सचिव (महसूल) 


Wd: 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई: 34 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई : ३२. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई : ३२. 

४. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई : ३२. 
५. मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई : ३२. 
६. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई : ३२. 

७. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई : ३२ 

८. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई : ३२. 

९. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई : ३२ 
१०.मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई : ३२. 

११.सर्व जिल्हयांचे मा.पालकमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१२.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई : ३२. 

१३.प्रधान सचिव (वने), मंत्रालय, मुंबई : ३२. 

१४.प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन), मंत्रालय, मुंबई : ३२. 

१५.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय 
१६.सर्व जिल्हयांचे पालक सचिव. 

१७.सर्व विभागीय आयुक्त. 
१८. जमाबंदी आयुक्‍त तथा संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे: ०१. 
१९.नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे :०१. 

२०.सर्व जिल्हाधिकारी. 

२१.संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई : ३२ 
२२.अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी तथा त्यांचे कार्यालय, 

मंत्रालय, मुंबई : ३२. 
२३.सर्व सह सचिव / उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई : ३२ 
२४.निवड नस्ती, कार्यासन म-५, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई: ३२. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्न अ-९ 
विषय : एक महिन्याच्या वर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता तहसिल / मंडल 
मुख्यालयात फेरफार अदालत घेणे. 


अहवालाचा महिना: अखेर 
विभाग :- 
दि. २६ ती. अगली अखेर प्रलंबित असलेल्या कना eRe त्याति स लो... फो शिल्लक फेरफारांची 
रफारांची संख्या संख्या 
दि. २६ जानेवारी, अहवाल wears | ९ महिन्याच्या 
२०२३ रोजीच्या महिन्यात । महिनाअखेर । वरील साध्या 
प्रलंबित निकाली शिल्लक नोंदी 
अ.क्र. | जिल्हा फेरफारांपैकी काढलेल्या । फेरफारांची 
अहवाल फेरफारांची संख्या 
फेरफारांची महिनाअखेर फेरफारांपैकी संख्या (६)--(७)-(८) 
संख्या निकाली काढलेल्या । शिल्लक 
Online फेरफारांची संख्या | फेरफारांची 
MIS i 
प्रणालीनुसार 
१ प्यच 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-२(९) 
विषय : भूसंपादन प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तरी नोंदी अद्ययावत करणे. 


अहवालाचा महिना: अखेर 
विभाग :- 
दिनांक २६ जानेवारी, दिनांक २६ जानेवारी, पासून | अहवाल कालावधी अखेर गाव 
२०२३ ine कमी-जास्त रकाना क्र. ३ पैकी अहवाल रमा य नमुना = नमुना नं. 9/22 मध्ये अंमळ 
अ.क्र. जिल्हा महिना अखेर निर्गमित कमी- q ना न. 


पत्रके करणेवर प्रलंबित wae नंबर 0/22 वर अंमल दिलेल्या कमी- | देण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या 
प्रकरणांची सं जास्त पत्रकांची संख्या पत्रकांची सं पत्रकांची सं 
प्रकरणांची संख्या जास्त पत्रकांची संख्या कमी-जास्त पत्रकांची संख्या 


शेरा 


ह दळ 
— 


जिल्हाधिकारी/- 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-२(२) 
विषय : जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांनी कमी-जास्त पत्रकाबाबत सादर करावयाचे मासिक माहिती पत्रक (संख्यात्मक माहिती) 


अहवाल महिना - अखेर 
विभाग : 
अ.क्र. | तालुक्‍याचे | कमी-जास्त पत्रककामोी प्राप्त | उप अधीक्षक, भूमि अभिळेख | कमी-जास्त | नकाशा व 0/22 सदरी अंमल | नकाशा व ७/१२ | शोरा 
नाव प्रस्तावांची माहिती यांचेकडून कमी-जास्त पत्रक | पत्रक मंजूर | घेतलेल्या प्रकरणांची संख्या | सदरी अंमल 
मंजूर व तहसिलदार यांना 'होणेवर घेणेवर शिल्लक 
७/१२ सदरी अंमल घेणेकामी | शिल्लक प्रकरणे प्रकरणांची संख्या 
'पाठविलेली प्रकरणे 


चाळ |।एकण चाळ । एकण चाळ । एकण 
महिना ।महिन्यात | प्राप्त | महिना | महिन्यात महिना | महिन्यात 
अखेर अखेर अखेर 


@ | (३). |.) |e] (5 |, (9) | (८) |. 8) 


aS RR (CR | RE | | या... 2. 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्न अ-३(९) 
विषय : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४२ (ब) च्या अनुषंगाने पुढाकाराने कायेवाही करणे. 


अहवालाचा महिना: अखेर 
विभाग :- 
अ.क्र. जिल्हा यातील अंतिम विकास यातीळ अंतिम विकास यातीळ अंतिम विकास । रकाना क्र. (५) पैकी सनद यातीळ अंतिम विकास 

आराखडयामध्ये समाविष्ट आराखडयामध्ये समाविष्ट आराखडयामध्ये समाविष्ट | दिलेल्या प्रकरणांची संख्या | आराखडयामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या किती स.नं./ गट असलेल्या किती स.नं./गट असलेल्या स.नं./ गट असलेल्या परंतु अकृषिक 

क्रमांकाची दि.२६ जानेवारी, २०२३ | क्रमांकाची अकृषिक आकारणी | क्रमांकाच्या करण्यात आलेल्या आकारणी करण्याचे प्रलंबित 
रोजी अकृषिक आकारणी अहवाल महिना अखेर पुर्ण अकृषिक आकारणी विषयी असलेल्या स.नं. / गट 

करावयाची आहे. करण्यात आली आहे. किती भूधारकांना भरणा क्रमाकांची संख्या 
करण्यास कळविण्यात आले 
आहे. 


(६) (७) 
क 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ- ३(२) 
विषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ कलम ४२ (क) च्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे. 


अहवालाचा महिना: अखेर 
विभाग :- 

अ.क्र. | जिल्हा | जिल्ह अंतिम । जिल्ह अंतिम ह्यातील अंतिम प्रादेशिक | रकाना क्र. (५) पैको ह्यातील अंतिम 
प्रादेशिक योजनेमध्ये । प्रादेशिक योजनेमध्ये योजनेमध्ये समाविष्ट सनद दिलेल्या प्रादेशिक योजनेमध्ये 
समाविष्ट असलेल्या । समाविष्ट असलेल्या । असलेल्या किती स.नं./गट प्रकरणांची संख्या । समाविष्ट असलेल्या 

किती स.नं./गट किती स.नं./गट क्रमांकाची करण्यात परंतू अकृषिक 
क्रमांकाची दिनांक २६ | क्रमांकाची अकृषिक । आलेल्या अकृषिक आकारणी आकारणी करण्याचे 
जानेवारी, २०२३ रोजी | आकारणी अहवाळ । विषयी किती भूधारकांना प्रलंबित असलेल्या 
अकृषिक आकारणी | महिना अखेर पूर्ण | भरणा करण्यास कळविण्यात स.नं./गट क्रमांकाची 

करावयाची आहे करण्यात आली आहे आले आहे संख्या 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-३(३) 
विषय: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ४२ (ड) च्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे. 


अहवालाचा महिना: अखेर 
विभाग :- 
अ.क्र. | जिल्हा | गावाच्या गावठाणाच्या हहीपासून स्तंभ ३ पैकी किती स.नं./गट |स्तंभ ३ पैकी किती स.नं./गट | रकाना क्र. (५) पैकी 
२०० मी. च्या आत स्थित किंवा क्रमांकांची अकृषिक क्रमांकांच्या करण्यात सनद दिलेल्या 
नगर किंवा शहर यांच्या हद्दीपासून | आकारणी अहवाल महिना आलेल्या अकृषिक प्रकरणांची संख्या 
Roo मीटरच्या आतील परंतु किंवा | अखेर पूर्ण करण्यात आली ? | आकारणी विषयी किती 
अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये भुधारकांना भरणा करण्यास 
विकास योग्य झोन करिता वाटप कळविण्यात आले आहे 
केलेल्या क्षेत्रात स्थित किवा 
स.नं./गट क्रमांकाची दि.२६ 
जानेवारी, २०२३ रोजी अकृषिक 
आकारणी करावयाची आहे अशा 
प्रकरणांची संख्या 
(३) (४) (५) (६) 


गावाच्या गावठाणाच्या 
हद्दीपासून २०० मी. च्या आत 
स्थित किंवा नगर किंवा शहर 

यांच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या 

आतील परंतु किंवा अंतिम 
प्रादेशिक योजनेमध्ये 

विकासयोग्य झोन करिता वाटप 

केलेल्या क्षेत्रात स्थित अकृषिक 
आकारणी करण्याचे प्रलंबित 
असलेल्या स.नं./गट क्रमांकांची 

संख्या 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-४(९) 
विषय: गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमण बंद झालेले पाणंद/पांदण/शेतरस्ते/र्‍शिवार/शिव रस्ते मोकळे करणे. 


अहवालाचा महिना: अखेर 
विभाग :- 
a ane रकाना क्र.(१९) 
ततक जवारी लि sha २६ डोये yeaa पासून त यात या दिनांक २६ papas २०२३ वेक गाव 
अतिक्रमित व Geotag HSd रस्ते जाग माता ean काढलेले रस्ते een Sorte) नकाशावरून 
ae 3 5 काढलेले रस्ते काढलेले रस्ते पैकी मोजणी आवार 
केलेल्या रस्त्यांची ee 
रस्त्यांची लांबी रस्त्यांची लांबी रस्त्यांची लांबी घेण्यात आलेल्या 
(२) | (8७) | (४) (९) 


es ee ee eee [eS a 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्न अ-४(२) 
विषय : महाराष्ट्र जमोन महसूल ऑर्धािनियम, १९६६ चे कलम ९४३ व AMMAN न्यायालय आअर्धिनियम, १९०६ च्या कळम ५ अंतगेत मंजुर व मोकळे 
केलेले वहिवाटीचे रस्ते 
अहवाल महिना - अखेर 


एकूण मंजूर रस्त केती प्रकरणात रस्ता मोकळ 


नकाशावरून अधिकार 
अभिलेखात नोंद करण्यात 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-५ 
विषय : गाव तिथे स्मशानभूमी/दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही करणे 


अहवाल महिना - अखेर 
विभाग:- 
अ.क्र. |जिल्हा वां AAV SEAT ।स्मशानभमी/दफनभमी रकाना क्र.(४)  । रकाना क्र.(६) पैकी |रकाना क्र.(५) पेको 
'एकूण संख्या [सुविधा उपलब्ध करुन | सुविधा उपलब्ध पैकी मोजणी गाव नकाशावर व | अभियान काळात 
देण्यात आलेल्या करुन न देण्यात केलेल्या अधिकार अभिलेखात ।नव्याने 
गावांची संख्या आलेल्या गावांची स्मशानभूमी व नोंद घेण्यात  |।स्मशानभूमी/दफनभुमी 
संख्या दफनभूमींची आलेल्या उपलब्ध करून दिलेल्या 
संख्या स्मशानभूमी व॒ गावांची संख्या 
दफनभूमीची संख्या 
@) (४) (५ (६) (७) (८) 


हम्मा eee 
1... "...__ 0... ____| 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-६ 


विषय : लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रचार-प्रसिद्धी तसेच शैक्षणिक प्रयोजनासाठिचे दाखले व नागरिकांना द्यावयाच्या सोयी-सुविधा व विविध दाखले जिल्हा, 


तालुका व गावपातळीवर विशेष शिबिरे घेऊन प्रदान करणे 
अहवालाचा महिना: अखेर 
विभाग:- 


अहवाल महिन्यात वितरीत करण्यात आलेल्या दाखल्यांचे प्रकार ब संख्या 


मागील महिना | अहवाल 
व अखेर महिन्यातील । एकण ae 
= जिल्हा | घेतलेल्या घेतलेल्या | शिबिरांची | जातीचा । उत्पन्नाचा । अधिवास | रहिवास क्रिमीले eae एकूण 
न शिबिरांची । शिबिरांची | संख्या | दाखला | दाखला | दाखला | दाखला AE | RTS दाखले 
ब वक दाखला 


(९. तर... एटी... |“): 0 | (0. . 3) 
1 4... 


दि.२६ 
जानेवारी,२०२३ पासून 
मागील महिनाअखेर 
वाटप केलेल्या एकूण 
दाखल्यांची संख्या 


दि.२६ 
जानेवारी,२०२३ पासून 
एकूण एकंदर वाटप 
केलेल्या दाखल्यांची 
संख्या (१२--१३) 


शेरा 


(१९५) 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ- ७ 
विषय : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये कळम १६१ ते १६६ मधील तरतुदीनुसार निस्तार पत्रक व वाजिब- 
उल-अर्जाच्या नोंदी अद्ययावत करणे 


अहवाल महिना - अखेर 
विभाग : 
निस्तार पत्रक व वाजिब - 
उल - अर्जाच्या दि.२९२६ | अहवाल कालावधीत 
जानेवारी नोंदी अद्ययावत  । अहवाळ कालावधी 
अक विल्हा TT, ROR अखेर नोंदी अद्ययाव अहवाळ कालाव अखेर ae 
नोंदी अद्ययावत करण्यात आलेल्या | शिल्लक प्रकरणाची संख्या 
करण्याकरीता प्रलंबित प्रकरणाची संख्या 
असलेली एकूण प्रकरणे 


महाराजस्व अभियान 


प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-८ 


विषय : सप्टेंबर २०२२ पर्यंतची मोजणी प्रकरणे मार्च २०२३ पर्यंत निकाली काढणे 


अहवाल महिना - अखेर 
विभाग:- 
eo: रकाना क्र.(३) रकाना क्र.(३) 
ह. पैकी अहवाल पैकी अहवाल 
अ.क्र. । जिल्हा eae कालावधीत कालावधी अखेर 
मोजणी केलेली शिल्लक 
मोजणी प्रकरणे कर यर 
प्रकरणे प्रकरणांची संख्या 
(३) (४) (८) 


रकाना क्र.(३) पैकी 
मोजणी पुर्ण केलेल्या शेरा/प्रलंबित 
रकाना क्र.(४) Fates  । राहण्याची कारणे 
प्रकरणांची टक्केवारी 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-९(१) 
विषय : ई पीक पाहणी प्रकल्प अंमळबजावणी अहवाल 
अहवाल महिना - अखेर 


एकूण १ शेती खात्यांचे एकूण | Aaa पीक प ata 
खाते संख्या क्षेत्र (हे.आर) 'पाहणी क्षेत्र 
(हे.आर) 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-९(२) 
विषय : उपविभागीय अधिकारी यांनी घोषणापत्र ४ केलेल्या गावांचा अहवाल 
अहवाल महिना - अखेर 


महाराजस्व अभिय 


प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-९(३) 


avd U 


अहवाल म = ie 
अ. जिल्हा |[थकबाकोची कृषीव कजाप न लागू संकोर्ण विलंब शुल्क |खाता म वाढीव जमीन |हस्तलिखित गाव 
क्र माहिती आकारणी दर झालेल्या महसूल माहिती ।माहिती कारवाई पूर्ण  ।महसूलची नमुना आठ-ब, 
भरलेल्या DBA बिनशेती भरलेल्या भरलेल्या केलेल्या गावांची माहिती भरलेल्या| आठ-क व 
गावांची संख्या |LOGIN जमीनींची गावांची संख्या गावांची संख्या (सूत्र क्र- | गावांची संख्या |ऑनलाईन गाव 
(सूत्र क्र-१) मध्ये माहिती (सूत्र क्र-४-२) संख्या ६) (सूत्र क्-७)  ।नमुना आठ- 
नोंदवलेल्या भरलेल्या (सूत्र क्र-५) ब,आठ-क 
गावांची गावांची संख्या जुळणाऱ्या 
संख्या (सूत्र क्र-४-९) गावांची संख्या 
(सूत्र क्र-२) 
(२) (३) (8) (4) (६) (७) (८) (९) 
a (Ca a र |e ee क. शण eee 
_]|] ey a | | ey | | [|| eee | eee, eee 
A |) (PR | PO | sy | (a) fe) (Oe es) 
_]|] [| ||| | |[_____ 
| [1__॥1क्‍ै 3 |__11___|1_ 3 |___3अ | 
ती.” Rane) (cee 22 ब्वा 033332 0022221022 
| [_3[1_ | |_1__1|1_ 3 eh 
| mer 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-९(४) 
विषय :ई-चावडी प्रणालीची अंमलबजावणी 


अहवाल महिना - अखेर 
विभाग : 
प्रपत्र अ-९(३) प 
अ. तालुक्‍यातील एकूण मध्ये समाविष्ट करणे साठी दप्तर — 
facet : गावांची सं suas मधील डेटा एन्ट्री पूर्ण करून ऑनलाईन वसुली 
क्र गावांची संख्या अद्ययावत झालेल्या गावांची संख्या णे पती भ्र 
करणाऱ्या गावांची संख्या 
(अष्टसूत्री प्रमाणे कामकाज पूर्ण ) 

(५) 


ee ककती या 
[01100 ७.3 ८. 


महाराजस्व 


प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-१०(१) 


विषय : भूसंपादन अधिनियम, १८९४ भाग-७ अन्वये कंपन्यांकरीता औद्योगिक प्रयोजनाकरीता संपादित जमिनींच्या विक्र/वापर बदलाबाबत शासन 
निर्णय १९.०१.२०१८ व सुधारित शासन निर्णय दि.२९.०६.२०२२ नुसार शासन परवानगी दिलेल्या प्रकरणी अधिमूल्य वसुलीबाबतची सद्यस्थिती 


अहवाल म - 


अ.क्र. ।शासन ज्ञापन क्र./दि. | चे मान्यतेच्या वर्षीच 
बाजारमूल्य दरानूसार 
परिगणित झालेले एकूण 
मूल्यांकन 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्नर अ-९०(२) 


विषय : भूसंपादन अधिनियम, १८९४ भाग-७ अन्वये कंपन्यांकरीता औद्योगिक प्रयोजनाकरीता संपादित जमिनींच्या विक्र/बापर बदलाबाबत शासन 
परवानगी दिलेल्या प्रकरणी अधिमूल्य वसुलीबाबतची सद्यस्थिती 
अहवाल महिना - अखेर 
विभाग:- 
अ.क्र. | भूसंपादन : निवाड्या- | संपादक | अधिकार | सद्यस्थितीत | शासन परवानगीने | शासन परवानगी न | सद्यस्थिती 
अधिकारी | नाव नुसार संस्थेने | अभिलेख | कंपनीच्या । औद्योगिक प्रयोजना | घेता औद्योगिक कंपनीच्या 


कार्यालय संपादित क्षेत्र ताबा घेतळा | अद्ययावत ताब्यात व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजना व्यतिरिक्त ।ताब्यात नसलेले 
किंवा कसे | केले किंवा | असलेले क्षेत्र । प्रयोजनासाठी वापर । अन्य प्रयोजनासाठी । अतिक्रमण 
कसे /तारण/हस्तांतरीत वापर झालेले क्षेत्र 
केले असल्यास /तारण/हस्तांतरीत 


आदेशाचा क्रमांक व केले असल्यास 
बसूल केलेले अधिमूल्य | त्याबाबत केलेली 
कार्यवाही 


a EE (0. 1. (0. (नी... (0). दी __ 00. (१०) 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ-११(अ) 


विषय :- Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने शासनाने निर्गमित केलेल्या विविध शासननिर्णयांच्या फलश्रुतीचा आढावा- शासन 
परिपत्रक दि.०५.०२.२०२१ परराज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा व निर्गतीबाबतची कार्यपद्धती निश्‍चित करण्याबाबत... 


mahakhanij -Application Status Report 
अहवाल महिना - अखेर 


Rejected 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ- ९११(ब) 
विषय : गोण खनिज ऑनलाईन प्रणाली वापराबाबतची माहिती 
अहवाल महिना - अखेर 
विभाग:- 


गोण खनिज प्राप्त अर्जांपैकी प्राप्त अर्जांपैकी 
ऑनलाईन अर्जांची 


ऑनलाईन अर्जापैकी 
निर्णित अर्जांची संख्या 


ऑफलाईन अर्जापैकी 


अ. क्र. | जिल्ह्याचे नाव | परवानगीसाठी एकूण | ऑफलाईन अर्जाची Crese achat 


प्राप्त अर्जांची संख्या 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ- ११(क-९) 
विषय : सन २०९१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.९ अन्वये कुळकायद्याच्या कळम-६३ मधील सुधारणा 


अहवाल महिना - अखेर 
विभाग:- 
कलम ६३ नुसार 
निवासी/ओद्योगिक/वाणिज्य/ योत वती ७५ वर्षांच्या आत ७५ वर्षांच्या आत 
अ. क्र. | जिल्ह्याचे नाव मिश्र प्रयोजनासाठी न्या वापरात आणलेले क्षेत्र | वापरात न आणलेले 
शेतजमिन खरेदी केलेल्या ( ) (हेक्टर आर) क्षेत्र (हेक्टर आर) 
व्यक्‍ती/संस्थांची संख्या 
(२) (३) (४) (५) (६) 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ- ११(क-२) 
विषय : सन २०९६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.९ अन्वये कुळकायद्याच्या कळम-६३-एक-अ मधील सुधारणा 


अहवाल महिना - अखेर 
विभाग:- 
कलप च एकता च ल. ५ वर्षांच्या आत ५ वर्षांच्या आत वापरात 
अ. क्र. | जिल्ह्याचे नाव | Me प्रयोजनांम्राठी | . खरी केलले क्षेत्र वापरात आणलेले क्षेत्र | न आणलेले क्षेत्र (हेक्‍टर 
तश शेतजमिन खरेदी केलेल्या (हेक्टर आर) (क भा बागे 
व्यक्‍ती/संस्थां/कंपनी यांची संख्या 
(२) (३) (४) (५) (६) 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र अ- 22(S) 
विषय : पोटहिस्सा,सामिलीकरण, भुसंपादन, रस्ता सेटबॅक इ. कारणामुळे नकाशामध्ये होणाऱ्या बदलाबाबत 
दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा पुरविणे 
अहवाल महिना - अखेर 
विभाग:- 
सदर सेवा अधिसूचित केल्यापासून 


निकाली काढण्यात आलेल्या अर्जांची 
संख्या 


सदर सेवा अधिसूचित केल्यापासून 
प्रलंबित असलेल्या अर्जांची संख्या 


सदर सेवा अधिसूचित केल्यापासून 


अ. क्र. | जिल्ह्याचे नाव अजाची 
ल्ह्य प्राप्त अर्जांची संख्या 


न्ती 


महाराजस्व अभियान 
प्रगती अहवाल-प्रपत्र ब- ९ 
विषय : विभागीय आयुक्‍त / जिल्हाधिकारी / उप विभागीय अधिकारी / तहसिलदार यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नाविन्यपूर्ण योजना उपविभाग 
/ तहसिल कार्यालय येथे राबविणे 


अहवाल महिना - अखेर 
विभाग : 
रोकाधिपण त सदर उपक्रमादरम्यान 
अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | लोकोपयोगी नाविन्यपूर्ण eae eae क! उपक्रमाची फलनिष्पत्ती शेरा 
उपक्रमाचे नाव / स्वरूप [TT MO ers 
(४) (५) (६) (७) 


rs 
सूचना:- सदर प्रपत्रात आवश्यतेनुसार संबंधित विभागीय आयुक्‍त / जिल्हाधिकारी / उप विभागीय अधिकारी / तहसिलदार यांनी शासनास माहिती पुरवण्याच्या 
अनुषंगाने आवश्यक तो बदल करावा. 


